महाराष्ट्र शासन 


ज्ञापन क्रमांक-ठेवियो १०.१८/(१४८/२०१८)/अर्थ-१ जलसंपदा विभाग, 
Email- dobudget.Ywrd@maharashtra.gov.in मादाम कामा मार्ग, 
Ph. ॥९०.०२२-२२७९३४४७ Fax: ०२२ २२०२३२१३ हुतात्मा राजगुरु चौक, 


मंत्रालय मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक- २८/०९/२०१८. 
प्रति, 


१. अधीक्षक अभियंता, सांगली पाटबंधारे मंडळ, सांगली 

२. अधीक्षक अभियंता, कुकडी सिंचन मंडळ, पुणे. 

३. मुख्य अभियंता, (यांत्रिकी), जलसंपदा विभाग, नाशिक. 

४. अ.अ. यांत्रिकी मंडळ, नाशिक 

५. अधीक्षक अभियंता, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, अहमदनगर 

६. मुख्य अभियंता (स्था), ज.वि. प्रकल्प, पुणे 

७. अधीक्षक अभियंता यांत्रिकी मंडळ, पुणे 

८. अधीक्षक अभियंता यांत्रिकी मंडळ, नांदेड 

९. अधीक्षक अभियंता, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, बीड 

१०.अधीक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे 

११.अधीक्षक अभियंता, ऊर्ध्व वर्धा सिंचन मंडळ, अमरावती 

१२.अधीक्षक अभियंता, नांदेड पाटबंधारे मंडळ, नांदेड 

१३.अधिक्षक अभियंता व प्रशासक लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, सोलापूर 
१४.अधीक्षक अभियंता, दक्षिण कोंकण पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, सिंधुदुर्ग नगरी 
१५.अधीक्षक अभियंता, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, जळगांव 
१६.अधीक्षक अभियंता, अमरावती पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, अमरावती 


विषय :- दिवंगत कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना ठेव संलग्न विमा योजनेअंतर्गत अनुज्ञेय 
असलेली रक्कम अदा करणेबाबत. 


संदर्भ. - १. सामान्य प्रशासन विभाग, sos: भनिनि-१०१२/२५/प्र.क्र.१३३/१२/ 
१३-अ, दि. १५/०१/२०१३. 
२. जलसंपदा विभाग, झासन पत्र क्र. ठेवियो १०.०८/(३८५/२००८)/अर्थ-१, 
दि.०५/०१/२०१३. 
ज्ञापन:- 


उपरोक्त नियंत्रक अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, ठेव संलग्न विमा योजनेसंदर्भात 
विभागाने अवलंबिलेली सुधारित कार्यपद्धत संदर्भाधीन परिपत्रकान्वये निश्चित करण्यात आळी 
आहे. या सुधारित कार्यपद्धतीच्या अनुषंगाने प्रस्तावांची पडताळणी करण्यात आली आहे. 


२. सन २०१८-१९ या वित्तीय वर्षासाठी मागणी क्रमांक आय-२ प्रधानशीर्ष २२३५- 
सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ६०-इतर सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम, १०४-ठेव 


शासन ज्ञापन क्रमांकः ठेवियो १०.१८/(१४८/२०१८)/अर्थ-१ 


संलग्न विमा योजना शासकीय भविष्य निर्वाह निधी (०१) (०१) ठेव संलग्न विमा योजनेनुसार 
प्रदाने (योजनेतर)(२२३५-०६०५) या लेखाशीर्षाखाळील मंजूर अनुदानाच्या तरतूदीतून सोबत 
जोडलेल्या विवरणपत्रातील स्तंभ-५ येथील मृत कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना स्तंभ-७ प्रमाणे एकूण 
रु.१२,९०,०००/- (रुपये बारा लक्ष, नव्वद हजार फ़क़्त) इतका निधी या ज्ञापनाद्वारे वितरीत 
करण्यात येत आहे. 


३. या निधी उपलब्धता प्रमाणपत्रानुसार संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना वरील रक्‍कम 
अदा करण्याकरीता मंजुरीचे आदेश त्वरीत काढावेत. सदर आदेशाची प्रत शासनास व 
महालेखापालांच्या कार्यालयास पाठवावी. नियंत्रक अधिका-यांनी वितरीत केलेला निधी 
तात्काळ आहरित करण्याची कार्यवाही करावी. 


४. देयक मंजुरीनंतर देयकाची रक्‍कम, तसेच संबंधिताना रक्‍कम अदा केल्याचा दिनांक 
इत्यादीचा तपशील झासनास त्वरीत कळवावा. आपणांस अशीही विनंती करण्यात येते की, 
खाली नमुद केलेल्या लेखाशीर्षाखालील खर्च-मेळाचे निष्पत्ती दर्शविणारे प्रमाणपत्र 
(रिकन्सिलिओडान स्टेटमेंट) महाळेखापालाच्या कार्यालयातून घेऊन शासनास पाठवावे. 


५. यावर होणारा खर्च मागणी क्रमांक-आय-२ खाळील २२३५-सामाजिक सुरक्षा व 
कल्याण, ६० इतर सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम, १०४-ठेव संलग्न विमा योजना 
शासकीय भविष्य निर्वाह निधी (०१)(०१) ठेव संलग्न विमा योजनेनुसार प्रदाने (अनिवार्य) (२२३५- 
०६०५) या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा व त्याखाली संगणकीय वितरण प्रणालीद्वारे वितरीत 
केलेल्या तरतूदीतून भागवावा. 


सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात येत असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक- 
२०१८१००१११४८१७३९२७ असा आहे. हे ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Uddhav Rabhaji गवा cs 


D a h i p h a | e Department 


(उ.र. दहिफळे) 

सहपत्र : वरीलप्रमाणे. आंतर वित्तीय सल्लागार व उपसचिव 
प्रत :- 

१. महालेखापाल कार्यालय,मुंबई/नागपूर 

२. प्रधान सचिव (जसं) यांचे स्विय सहायक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

३. सचिव (लाक्षेवि) यांचे स्विय सहायक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. आंतरवित्त सल्लागार व उपसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५. लेखा कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. अर्थ-१ कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


शासन ज्ञापन क्रमांक ठेवियो १०.१८/(१४८/२०१८) /अर्थ-१, दिनांक :२८/०९/२०१८ चे सहपत्र 
मंडळ कार्यालयाचे नाव भविष्य निर्वाह निधी | मृत कर्मचा-यांचे नाव 
लेखा क्रमांक 


आय-००११ |अधीक्षक अभियंता सांगली तापंगृवि-१/१०५ |के. अशोक दादा कोकरे शिपाई ६०००० 
पाटबंधारे मंडळ, सांगली 


एकूण ६०००० 
आय-००१७ |अधीक्षक अभियंता, कुकडी सिचन कुपावि १/६७२ |के.अशोक बबन इचके चौकोदार ६०००० 
मंडळ, पुणे 


एकूण 


आय-००२२ |मुख्य अभियंता (यांत्रिकी) PWMH/42038 |।के.यासिन जाफर तडवी विशेष 
जलसंपदा विभाग, नाशिक अधीक्षक 
४ | आय-००२२ ।!अ.अ.यांत्रिकी मंडळ नाशिक >॥//॥॥--७४०९२ |के.रमेश सिताराम कोळी सांधाता 


एकूण १२०००० 


आय-००२६ |अधीक्षक अभियंता लाभक्षेत्र विकास नामप्रवि--९  ।के. प्रताप दामू बोरसे चौकोदार ६०००० 
प्राधिकरण, अहमदनगर 
आय-००२६ |अ.अ.लाक्षेवि अहमदनगर युपीडी-६१ के. श्रीमती पार्वतीबाई शिपाई ६०००० 
इश्वर ईस्ते 


er 


७ | आय-००३६ ।मुख्य अभियंता(स्था), जवि 0॥॥--७७०४३ |e. शेलेद्र महादेव लिपिक- ६०००० 
प्रकल्प,पुणे गायकवाड टंकलेखक 


क es, य 


ह हनन eT ad 


आय-००४६ |अधीक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे | PW/MH-23¢93 न 
मंडळ ठाणे 


(क ककवा re fee 


१२ | आय-००४९ |अ.अ. sed वर्धा सिचन मंडळ उवपावि-१०२ |के. वसंत खंडूजी IRI मुकादम ६०००० 
अमरावती 


SS SS Se 


मंडळ कार्यालयाचे नाव भविष्य निर्वाह निधी | मृत कर्मचा-यांचे नाव 
लेखा क्रमांक 


आय-००५९ |अ.अ.नांदेड पाटबंधारे मंडळ, नांदेड। युपीआयडी-१/४८२ |के. भिमराव फकीरा 


आय-००५९ |अ.अ.नांदेड पाटबंधारे मंडळ, नांदेड| युपीआयडी-१/५३२ |. मारोती शंकर पडोळे 


विव ककवा es ee ee 


आय-००६० |अ. अ .व प्रशा. लाभक्षेत्र विकास 8070-॥/६८७ = J. सूभाष संभाजी जाधव ६०००० 
प्राधिकरण सोलापूर 

१६ | आय-००६० |अ. अ .व प्रशा. लाभक्षेत्र विकास भीपावि/७३७ |के. हमीद कुतुब पठाण ६०००० 
प्राधिकरण सोलापूर 

१७ | आय-००६० |अ. अ .व प्रशा. लाभक्षेत्र विकास PWMH/49092 |।के.अशोक दिनानाथ वरिष्ठ लिपिक ६०००० 
प्राधिकरण सोलापूर 

१८ | आय-००६० |अ. अ.व प्रशा. लाभक्षेत्र विकास भीपावि/७१३ ।|कि.दादा गुलाब शोख ६०००० 
प्राधिकरण सोलापूर 


१९ | आय-००७१ |अ.अ.दक्षिण कोकण पाटबंधारे PW/MH-€&2609 ।के. विद्याविळलास नाईक ।वरिष्ठ लिपिक ६०००० 
२० | आय-००७१ |अ.अ.दक्षिण कोकण पाटबंधारे टीसीडी१/१४० ।के. लक्ष्मण सोनु गवस चौकोदार ६०००० 
णं प्रकल्प मंडळ, सिंधुदुर्गनगरी mye 


a a 


२१ | आय-००७६ |अ.अ.लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण गिपावि-१११५ ।|के.श्रावण धना पाटील मजूर ६०००० 
जळगांव 


a लयात तलावातयायाही 


२२ | आय-००९७ |अधीक्षक अभियंता अमरावती बीआर/बीएन-४७६३५|के. LA महादेव भोसले ६०००० 
पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ. अमरावती 


0000011117 


Uddhav Rabhaji Dahiphale >. 
(उ. र. दहिफळे) 
आंतर वित्तीय सल्लागार व उपसचिव 


